माझी वसुंधरा अभियान 3.0 अंतर्गत प्राप्त बक्षीस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
हिंगोली नगरपरिषद, हिंगोली 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (2Y/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा: 
(१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२३/ प्र.क्र.४६/ 
तां.क.१, दिनांक ०५ जून, २०२३ 
(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 
प्रस्तावना : 
माझी वसुंधरा अभियान ३.० मधील ११ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२३ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिक व सदर बक्षीस रकमेच्या 
विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ०५ जून, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाळ तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
2. त्यानुसार, बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 
शासन निर्णय: 
प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत हिंगोली 
नगरपरिषदेला प्राप्त होणाऱ्या एकूण रू. ०१.५० कोटी बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा रू. 
१,४७,९९,०६३.०० (रुपये एक कोटी सत्तेचाळीस लक्ष नव्याण्णव हजार त्रेसष्ट फक्त) किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प 
अहवाल मुख्याधिकारी, हिंगोली नगरपरिषद यांनी हाहर अभियंता, परभणी महानगरपालिका यांच्या तांत्रिक 
मान्यतेसह सादर केला आहे. हिंगोली नगरपरिषदेने सादर केलेला सदर प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, 
२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आला. सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, हिंगोली 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (29) तां.क.१ 


नगरपरिषदेने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित कामांपैकी जोडपत्र-१मध्ये दर्शविलेल्या 
अ.क्र. २ ते १० येथील रू. ६९,८६,०६३.०० किंमतीची कामे वगळून (वस्तू व सेवा करासह) उर्वरित रू. 
७८,१३,०००.०० (रुपये अठ्याहत्तर लक्ष तेरा हजार फक्त) किमतीच्या कामांना खालील अटी व शातींच्या अधिन 
शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. हिंगोली नगरपरिषदेने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील 
प्रस्तावित कामे, वगळण्यात आलेली कामे व प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत असलेली कामे सोबतच्या 
जोडपत्र-५मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 

२. अटी वशार्ती 

१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा हिंगोळी नगरपरिषद राहील. 

२) समितीने प्रशासकीय मान्यतेसाठी शिफारस न केलेल्या रू. ६९,८६,०६३.०० व बक्षिसाच्या रकमेतील 
उर्वरित रू. २,००,९३७.०० असे एकूण रू. ७१,८७,०००.०० रकमेचा विनियोग हिंगोली नगरपरिषदेने 
शहरातील हरित क्षेत्र वाढीसाठी अथवा इतर पर्यावरणपूरक कामांसाठी करावा. स्थानिक/देशी 
प्रजातींचे वृक्ष व बांबू लागवडीचा समावेश असलेला सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून 
महानगरपालिकेचे शहर अभियंता यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन तो प्रशासकीय मान्यतेसाठी पुन्हा 
शासनास सादर करावा. 

३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व भौतिक प्रगती 
अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचाळनाळयास पाठविण्यात यावा. 

४) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यापासून 
पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

५) बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 

६) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, 
त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 

३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत हिंगोली नगरपरिषदेस “नगरपरिषद व नगर पंचायत-५० हजार ते १ लक्ष 
लोकसंख्या” गटात छत्रपती संभाजीनगर विभागस्तरावर रू. ०१.५० कोटी रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे. यापैकी 
५०% म्हणजे रू. ७५.०० लक्ष एवढी रक्‍कम त्यांना वितरीत करण्यात आली आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३१९२७३७२९०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 

RYA KA NT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND 
CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3978ce8e745a91 e056 1f6f9473df7e92873ee7ac8c2f7c49ac520e61 
061ddded, postalCode=400032, 


‘Maharasht 
erialNumber=3A94A 1F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B8946087E 
FOFB8BC7CD7314C27, ‘SURYAKANT KISAN NIKAM 


Date: 2024.02.23 19:36:17 +05'30' 


(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२१) तां.क.१ 


मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग 

जिल्हाधिकारी, हिंगोली 

मुख्याधिकारी, हिंगोळी नगरपरिषद, हिंगोली 

निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (29) तां.क.१ 


जोडपत्र- १ 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२१/ तां.क.१, 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ चे सहपत्र 


= = प्रशासकीय मान्यता 
अ. क्र. कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय खर्च | आलेली रक्‍कम |... 
आलेली रक्‍कम 
(रू.) (रू.) 
(रू.) 
१ 2 3 1 छे षु 
Development of Dense 
se Forest at District Collector 92 ,93,000,00 po (92,93,000,00 
Office Area Hingoli 
Repairing &Desilting of 
Q Supply Well Near PolaMaroti 44, 419,800,00 944, 419,800,00 po 
Temple School MC Hingoli 
Repairing & Desilting of 
3 Supply Well at Kasarwada 3,08,€00,00 3,08,€00,00 po 
MC Hingoli 
Repairing & Desilting of 
वि Supply Well at Chiragshaha ९,९०,५००.०० ९,९०,५००.०० po 
babe MC Hingoli 
Repairing &Desilting of 
षु Supply Well at Ambik talkies 3,84,400,00 3,84,400,00 po 
MC Hingoli 
Repairing &Desilting of 
& Supply Well at Mahadev ९,८२,(७००.०० ९,८२,(७००.०० po 
Maliram school MC Hingoli 
Repairing & Desilting of 
वि Supply Well at Devdanagar 4 G8,200.00 ६,६९,२००.०० pom 
Garden MC Hingoli 
Rpearing & Desilting of 
८ Supply Well at Biyani Nagar & 42,300.00 & 42,300.00 po 
MC.Hingoli 
OFF-GRID Solar PV water 
8 593,864.00 ६,३३,६६५.०० शिक 
Pumping System at 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (29) तां.क.१ 


प्रशासकीय मान्यता 
प्रस्तावित वगळण्यात पता यात 
अ. क्र. कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय खर्च आलेली रक्‍कम 
आलेली रक्‍कम 
(रू.) (रू.) 
(रू.) 
यी २ ३ [| षु 
Collector office area of MC 
Hingoli- ०२ 
OFF-GRID Solar PV water 
Pumping System at (9) Rajiv 
Satav Natyagruch-04. (2). 
- ९,२३७,९९८.०० ९,२३७,९९८.०० a 
Ganpati Mandir Jijamata 
Nagar-09(3). Gardan 
Vidyanagar-°9 
एकूण १,४७,९९,०६३.०० | ६९,८६,०६३.०० ७८,१३,०००.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


